डॉ. व्ही. बी. महाजन, सहायक प्रशिक्षणार्थी 
सल्लागार, मुलभूत प्रशिक्षण अनुषंगिक सूचना केंद्र 
द्वारा शासकीय तांत्रिक विद्यालय, उल्हासनगर 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (तांत्रिक) यांना 
स्वेच्छासेवानिवृत्ती मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन आदेश क्र.परिवि-२०२२/प्र.क्र.११७/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक :०८ जूलै, २०२२. 


वाचा:- (१) डॉ. व्ही. बी. महाजन, सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, मुलभूत प्रशिक्षण अनुषंगिक 
सूचना केंद्र द्वारा शासकीय तांत्रिक विद्यालय, उल्हासनगर, जि. ठाणे यांचे 
दि. १६/०४/२०२२ रोजीचा अर्ज. 
(२) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र. ३/आस्था-१/स्वे.नि./२०२२/प्र.क्र.६५, दि. २१/०६/२०२२. 


आदेठा 


डॉ. व्ही. बी. महाजन,सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, मुलभूत प्रशिक्षण अनुषंगिक सूचना केंद्र 
द्वारा शासकीय तांत्रिक विद्यालय, उल्हासनगर, जि. ठाणे, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (तां.) यांनी संदर्भ 
क्र. (१ येथील अर्जान्वये शासकीय सेवेतून स्वेच्छेने निवृत्त होण्याबाबतची दिलेली नोटीस, महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ नियम-६६ मधील तरतुदीनुसार शासनाने स्विकारली असून, 
त्यांना दि. १५/०७/२०२२ A) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त होण्यास या शासन आदेशान्वये मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 


२. डॉ. महाजन यांच्याकडून जर काही शासनास देय असलेली रक्‍कम असेल, तर ती त्यांच्या 
मृत्यु-नि-सेवा उपदानातून वसूल करण्यात यावी. तसेच त्यांच्याविरुध्द कोणतीही विभागीय चौकी 
प्रलंबित वा प्रस्तावित नाही या अटीच्या अधिन राहून सदर आदेडा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


३. डॉ. व्ही. बी. महाजन,सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, मुलभूत प्रशिक्षण अनुषंगिक सूचना केंद्र 

द्वारा शासकीय तांत्रिक विद्यालय, उल्हासनगर, जि. ठाणे, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (तां) यांची 
सेवानिवृत्ती नंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नुसार त्यांना देय असलेले सर्व 
अनुज्ञेय लाभ देण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.११७/व्यशि-१ 


४. सदर झासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२०७०८१५२४५९६९०३ असा आहे. हा आदेशा 
डीजीटल स्वाक्षरी साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
MENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL DEVELOPMENT 


ER 
Pp RA D ) E E Pp S A H E B R AO AND ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT, postalCod 
2.5.4.20=be7f8a656a063523ecdbac5e75130d8b7a4674a77a269 1 e4bf21582 
SHIVTARE = 


nym=323361D01E3FB5 187 1 8EESAAAESSDB3EC668FBES, 
ber=41 5BAA8242ED5D99644FE1533246B0A85DC3D52848FB6CE2 
3F47DAF8D647AESA, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
Date: 2022.07.08 15:30:30 +05'30' 


(प्रदीप सा. frac ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१ 
, सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई (संचालकांमार्फत). 
३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. (संचालकांमार्फत). 
8. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. (संचालकांमार्फत). 
ष्‌. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, जि. ठाणे. (संचालकांमार्फत). 
६. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय, ठाणे (संचालकांमार्फत). 


संबंधित अधिकारी (संचाळलकांमार्फत). 
निवड नस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


